सहकारी सूतगिरण्या : 

सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजना 
राबविण्यासाठी आवश्‍यक असणारी 
अस्थायी कर्मचाऱ्यांची २३ पदे सन 
२०२३-२४ या वर्षात पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपदे - २७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स१ (अ) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा:- 


. स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस-१००३/प्र.क्र.४२/५-स/०३, दि.१२ फेब्रुवारी, २००३. 

. स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस -१००५/प्र.क्र.१८१/५-स/०३, दि.३१ जानेवारी, २००६. 

. स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.: राजस - १००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि.०५ मे, २०११ 

. स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स (3), दि.१९ मार्च, २०१९ 

दि.२३ ऑक्टोबर, २०१९ 
दि.२३ जुले, २०२० 

दि.०६ ऑक्टोबर, २०२० 
दि.२४ फेब्रुवारी, २०२१ 
दि.२० सप्टेंबर, २०२१ 

दि.२६ एप्रिल, २०२२ 

११.स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ), दि.२६ सप्टेंबर, २०२२ 
१२.वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 
१३.स.प.व व. विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि -२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स -१ (अ), दि. १६.०५.२०२३. 

१४.वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.८.२०२३ व शुध्दीपत्रक दि. ०६.९.२०२३ 
१५. आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. आस्थापना/कक्ष-१/सह सुत 
/ मुदतवाढ /२०२३/१७६१, दि.१८.०८.२०२३. 


Cc Aw AD  -0 


( 
५. स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ) 


६. स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(ओ) 
७. स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ) 
८. स, प. वव. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(ओ) 
९. स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(अ) 


१०.स, प. व व. विभाग, शासन निर्णय क्र.:अपदे-२७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स १(ओ) 


SO > क 9” 59? 


शासन निर्णय क्रमांकः ATS - २७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स१ (अ) 


प्रस्तावना:- 


विभागाच्या संदर्भाधीन (३) येथील दिनांक ०५ मे, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या 
विभागातील स्थायी व अस्थायी पदांच्या आढाव्यानुसार एकूण ९३१९ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास 
मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये विभागातील लेखापरीक्षण कक्षासाठी ३९९५ पदांच्या 
आकृतीबंदास मंजूरी देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन (१३) येथील दि.१६.०५.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, सहकारी सूतगिरण्यांकरीता सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजना राबविण्यासाठी 
आवरऱ्यक असणारी २३ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास 
मंजुरी देण्यात आली आहे. आत्ता त्यापुढे सदर योजनेतील २३ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय:- 


विभागाच्या दिनांक ०५ मे, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, या विभागातील स्थायी व 
अस्थायी पदांच्या आढाव्यानुसार एकूण ९३१९ पदांच्या सुधारीत आकृताबंधास मंजूरी देण्यात आली 
आहे. त्यामध्ये सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजनेअंतर्गत खाली दर्शविण्यात आलेल्या २३ 
अस्थायी पदांचा समावेश असल्याने सदर २३ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि. २९. ०२. 
२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पदाची वेतनश्रेणी पदसंख्या 
विजन लेखापरिक्षक, a 
लेखापरिक्षक, श्रेणी-२ एस - 93 : 3५४००-११२४०० 


कनिष्ठ लिपीक एस -६ : १९९००-६३२०० 


11111111२३ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. व्ही - २, २४२५ - सहकार, १०१, सहकारी संस्थांची 
लेखापरीक्षा, (०१)(०१) लेखापरीक्षेसाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७ या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


a : 
3 

3 उपलेखापरिक्षक एस -८ : २५५००-८११०० 
01 
| 
| 
SS 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६ 
/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व शुध्दीपत्रक दि. of.08.2023 अन्वये, अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: BTS - २७१७/प्र.क्र.१४/टेक्स१ (अ) 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२११३२३१२०४०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT G GOLE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=807915039b 19946 107c26978f204a984f59902046b59 
aa4af1f7053ae69e9F74, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


T G G O | F serialNumber=0A6F6D0FB527805 1673FB4ABODCFFE9098509 
649852FFED3A3EFF7FO9SB40AEA, cn=SURYAKANT 6 GOLE 
Date: 2023.09.21 13:25:28 +05'30' 
(सुर्यकांत गोळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा SSAA), महाराष्ट्र - 9, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

३. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32. 

४. का.अ., ५-स, १२-स, १७-स, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. का.अ., व्यय २/ अर्थसंकल्प -१३, वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

६.सहकार, आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७.आयुक्त, THEM संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८.सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), पुणे. 

९. विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था (सूतगिरण्या), सांगळी/अमरावती/सोलापूर/इचलकरंजी. 

१०. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली/कोल्हापूर/सोलापूर/अमरावती. 

११. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला.मंत्रालया समोर, 
मुंबई- ३२ (२ प्रती). 

१२. निवडनस्ती टेक्स-१अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


